वाचा- 


षु. 


राज्यातील कारागृहांमध्ये तुरुंग 
उद्योगाकरीता लागणा-या आवश्‍यक 
कच्च्या मालाच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलएम-०८२२/प्र.क्र.१२९/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १० ऑक्टोबर, २०२२. 


. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांचे पत्र क्र. कारागृह उद्योग/कच्चा माल खरेदी/प्रमा/४५९१/२०२२/कक्ष-१०, दिनांक 
२३.६.२०२२, 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५, 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग 
॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६, 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस १०१९/प्र.क्र.५१/२०१९/अर्थसं-१, दिनांक 
१७.७.२०१९, 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४.४.२०२२. 


प्रस्तावना: 


राज्यातील पोलीस कर्मचा-यासांठी गणवेश साहित्याचा पुरवठा करणेकरिता पोलीस 


महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कारागृह विभागाकडे मागणी नोंदविली आहे. त्यानुषंगाने, 
कारागृह विभागाकडून पोलीस घटकांना मच्छरदाणी व क्रॉस बेल्ट स्ट्रीप (कसह) या वस्तूंचे 
उत्पादन करुन कारागृह विभागाकडून पुरवठा करण्यात येणार आहे. Vat वस्तुंच्या 
उत्पादनाकरिता कच्च्या मालाची आवश्‍यकता असल्याने सदर कच्च्या मालाच्या खरेदीकरिता 
अंदाजित रु.४,०७,७७,३४२/- (अक्षरी रुपये चार कोटी सात लक्ष सत्याहत्तर हजार तीनशे बेचाळीस 
फक्त ) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी मिळण्याकरिता अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडून संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त 
झाला आहे. त्यानुषंगाने सदर खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८२२/प्र.क्र.१२९/तुरुंग-२ 


शासन निर्णय: 

कारागृह विभागाकडून पोलीस घटकांना मच्छरदाणी व क्रॉस बेल्ट स्ट्रीप (हुकसह) या वस्तूंचे 
उत्पादन करुन पुरवठा करण्याकरिता सदर वस्तुंच्या उत्पादनाकरिता खालील तक्‍यातील कच्च्या 
मालाच्या खरेदीकरिता अंदाजित रु.४,०७,७७,३४२/- (अक्षरी रुपये चार कोटी सात लक्ष सत्याहत्तर 
हजार तीनशे बेचाळीस फक्त) इतका खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव | वस्तुचे नाव मागणी । अंदाजित । एकूण किमत 
दर (रुपये) 
प्रतिकिलो 
(रुपये) 
हि येरवडा मध्यवर्ती | ब्लॅक ग्रीस | ८२२० (930/- | रु.६०,००,६००/- 
कारागृह लेदर जाडी३ते किलो 
३.५ एमएम 
२ कोल्हापूर २/६० एस जी | ६०३८ ७२३.३३/- | रु.४३,६७,४६७/- 
मध्यवर्ती सी सुत किलो 
कारागृह 
३ येरवडा खुले | २/६० एस जी | १८४५० ७२३.३३/- | रु.१,३३,४५,४३९/- 
जिल्हा कारागृह । सी सुत किलो 
३० एस जी सी | १५९५० ४७९.६७/- | रु.७६,५०,७३७/- 
सुत किलो 
ग्रे मच्छरदाणी | ३०४४३४ । ३०.९२/- | रु.९४,१३,०९९/- 
नेट कापड । मीटर 
संस्करण 
एकूण (अक्षरी रुपये चार कोटी सात लक्ष सत्याहत्तर हजार तीनशी | रु.४,०७,७७,३४२/- 
बेचाळीस फक्त) 


२. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक १.१२.२०१६ मधील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने विहित 
पध्दतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणाने खात्री करावी. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५, भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र.४५, नियम १६९ मधील अटीस अधीन राहून 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०८२२/प्र.क्र.१२९/तुरुंग-२ 


४. यावरील होणारा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
२०५६ तुरुंग (००) (१०२) तुरुंग निर्मित वस्तू (००) (००) (०१) तुरुंग उद्योग, २०५६०१२४,२१ पुरवठा व 
सामग्री या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१०१६०४५१०१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 
. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 


Seema Tushar: 
Sawant 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९ 


. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. कारागृह उप महानिरिक्षक, पश्चिम विभाग,पुणे. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई 

११. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. गृह विभाग/अर्थ-१ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


//*// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


